वाचा - 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 
दिनांक ०७.०३.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय,यवतमाळ दि.०१.०९.२०२४ 
ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.५२/का.१२ 


पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२४. 


(१) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 


(२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


(३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.५२/का.१२ 


(4) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायाळय, यवतमाळ यांचे 
जा.क्र.३४७९/आस्था/२०२४, दिनांक ०२.०८.२०२४. 


संदर्भाधीन दिनांक ०७.०३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 


यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील १७० अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार १७० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
मुदतवाढ दिलेली पदे २८.०२.२०२५पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१ २ 3 8 
q अधिक्षक ३ ३ 
२ सहायक अधिक्षक a शकी...  *| १ 1१ | १ 
३ । लघुलेखक उच्चश्रेणी a ee Po 
8 लघुलेखक निम्नश्रेणी ९ ९ 
4 लघुलेखक ग्रेड २ PT 1१ | 
& टंकलेखक i | a ae 
9 वरिष्ठ लिपिक २४ २४ 
८ कनिष्ठ लिपिक 48 48 


९ सफाईगार 9 9 

qo वाहन चाळक कशा 1-१ | 

११ पहारेकरी ३ ३ 

१२ कंत्राटी पहारेकरी ३ ३ 

१३ मुख्य बेलिफ ३ ३ 

१४ बेलिफ २० २० 

१५ | पुस्तक बांधणीकार 1१ | Po 

१६ शिपाई १८ १८ 

१७ शिपाई ३ ३ 
(बाहययंत्रणेद्वारे) 

१८ | पहारेकरी / सुरक्षारक्षक a ae 
(बाहययंत्रणेद्वारे) 

१९ सफाईगार ee OO 
(बाहययंत्रणेद्वारे) 

एकूण १७७ | १७७ 


२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालीलळ सन२०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील अक्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (2) मधील 'क' येथील वित्तीय 
शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय कमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क्र., 
दिनांक ०६.०९.२०२४अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५३७४२१५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL SHESHRAO 
AKHARE 


Digitall 
DN: c=lI 
J 


id by SUNIL SHESHRAO AKHARE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 


(सुनिल आखरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 


१०, 
Als 
१२. 
१२३. 
१४. 


प्रबंधक, निरीक्षणे-१, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 

वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,(अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, यवतमाळ 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

उप कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन ११, २३ व २४. 

निवड नस्ती. 


